हरित संकल्पना योजना. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : इएनव्ही -२०१९/प्र.क्र.३६/तां.क.३ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक - ०८ मार्च, २०१९ 
वाचा - 


१) या विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक- इएनव्ही २०१६/प्र.क्र.७१/तां.क.३, दिनांक ०८ नोव्हेंबर, २०१६ 
प्रस्तावना - 


पर्यावरण संवर्धनार्थ राज्याच्या स्थानीक गरजा लक्षात घेऊन लोकसहभागातून नाविन्यपूर्ण कार्यक्रम 
पर्यावरण विभागामार्फत सन 2090-2099 पासून राबविण्यात येत आहेत. या अनुषंगाने दिनांक ८ मार्च, २०१९ 
रोजी या कार्यक्रमासाठी गठीत सुकाणू समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार 
दिनांक ५ जून, २०१८ ते ३० सप्टेंबर, २०१८ या कालावधीत प्राप्त प्रस्तावांपैकी सुयोग्य प्रस्ताव निवडून त्यांना 
निधी मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 


लोकसहभागातून पर्यावरण संवर्धन नाविन्यपूर्ण कार्यक्रम राबविण्यासाठी मागविण्यात आलेल्या 
प्रस्तावांपैकी दिनांक ५ जून, २०१८ ते सप्टेंबर, २०१९ या कालावधीत प्राप्त प्रस्तावांमधून मंजूर प्रस्ताव (फेरी 
बारा अन्वये ) व त्यांना वितरित करावयाचा निधी (शासनाचा हिस्सा ७५%) खालीलप्रमाणे आहे. - 


अ.क्र. | व्यक्ती /संस्थेचे नांव योजनेचे संक्षिप्त तपशील मंजूर करावयाचा निधी 
हिं पृथ्वीसंग्राम ग्राम विकास प्लास्टीक व थर्माकॉल पत्रावळी । १८, २२, ५००/- 
संस्था ऐवजी पळस पिंपळ व वडाच्या 
पानापासून पत्रावळी व द्रोण 
निर्माण करण्याचे प्रक्षिक्षण 
२ राष्ट्रीय युवा स्वयंरोजगार महिला बालकेव रुग्ण यांच्या १५, ४८, ७५०/- 
विकास संस्था शारिरीक स्वच्छतेकरिता नवीन 
तंत्रज्ञानाने सॅनिटरी नॅपकिनच्या 
वापराबद्दल प्रचार व प्रसार 
एकूण ३३, ७१, २५०/- 


या शासन निर्णयान्वये रुपये ३३,७१,२५०/- (रुपये तेहतीस लाख एकहात्तर हजार दोनशो पन्नास रुपये 
फक्त) संबंधितांना मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. शासनाच्या दिनांक ०८/११/२०१६ रोजीच्या 
शासन निर्णयामध्ये नमूद केल्यानूसार शासनाच्या ७५% हिऱ्याव्यतिरिक्त संबंधित संस्थेने त्यांच्या हिऱ्याची 
२५% रक्कम स्वतंत्र बँक खाते राष्ट्रीयकृत बँकेमध्ये उघडून त्यामध्ये जमा करावी. सदर रक्कम संस्थेच्या नावे 
असलेल्या राष्ट्रीयकृत बँकेमध्ये जमा करुन त्याबाबत शासनास अवगत केल्यानंतर शासनाचा ७५% हिस्सा 
संस्थांना वितरीत करण्यात येईल. तसेच सदर योजनेकरिता करण्यात येणारा खर्च सदर खात्यामधूनच 
करण्याची दक्षता घ्यावी. सदर निधी वितरणाबाबत अटी व aril विस्तृतपणे सोबतच्या सहपत्रात नमूद 
करण्यात आलेल्या आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः इएनव्ही -२०१९/प्र.क्र.३६/तां.क.३ 


री यासाठी कार्यासन अधिकारी, पर्यावरण विभाग (Section officer, Environment Department) यांचे 
नांवे रु. ३३,७१,२५०/- (रुपये तेहतीस लाख एकहात्तर हजार Gal पन्नास रुपये फक्त) एवढया रकमेचा 
धनादेश काढण्यात यावा व त्यानुसार संबंधितांना त्यांच्या नावासमोर नमूद रक्‍कम स्वतंत्ररित्या धनादेशाव्दारे 
अदा करण्यात यावी. 


४. उपरोक्‍त अदा करावयाचे रु. ३३,७१,२५०/- (रुपये तेहतीस ळाख एकहात्तर हजार aa! पन्नास 
रुपये फक्त) अधिदान व लेखाधिकारी यांच्यामार्फत कोषागारातून काढून संबंधितांना अदा करण्यासाठी 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून श्रीम. शिल्पा चं. शिर्के, कार्यासन अधिकारी, पर्यावरण विभाग व 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून श्री. सु.कि. निकम, उप सचिव, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय यांना घोषित करण्यात 
येत आहे. त्यांना संबंधित AE संस्था यांना वितरित करावयाचे एकूण रु. ३३,७१,२५०/- (रुपये तेहतीस 
लाख एकहात्तर हजार दोनशे पन्नास रुपये फक्त) अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालय, मुंबई येथून एकत्रित 
धनादेशाव्दारे वितरित करण्यासाठी प्राप्त करण्याची कार्यवाही करावी. 


५. सदर होणारा खर्च मागणी क्र. यू-३४३५-परिस्थितीकी व पर्यावरण, ०४, प्रदूषण व प्रतिबंध व नियंत्रण 
१०३, वायू व जल प्रदूषण प्रतिबंध, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२) पर्यावरण 
प्रतिबंध (०२) (१३) पर्यावरणविषयक जनजागृती शिक्षण व वातावरण बदल कृती योजना (३४३५१३०२), ३१ 
सहाय्यक अनुदान या लेखाशिर्षाखाली खर्ची घालावी व तो सन २०१८-१९ च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. सन २०१८ -१९ या वर्षात सदर लेखाशिर्षाखाली रुपये ३००.०० लक्ष एवढी तरतूद अर्थसंकल्पित 
करण्यात आलेली आहे. 


६. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.9५/अर्थ-३, दिनांक 
१८ एप्रिल, २०१७ मधील परिच्छेद क्र.७ ते १८ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. तसेच प्रमाणित करण्यात 
येते की दिनांक १८ एप्रिळ,२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिशिष्टातील अनु.क्र.३ व ८ मधील अटींची 
पूर्तता होत आहे. तसेच सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१७ 
प्र.क्र.९४/अर्थ-३, दिनांक ३० जून, २०१७ नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. या शिवाय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१६/ प्र.क्र.३१/ HIST प्रशा ५ दिनांक १० 
मे, २०१६ अन्वये खालील बाबींची पूर्तता होत आहे. 


१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकारानुसार सदर प्रस्तावास नियोजन विभागाची व वित्त विभागाच्या 
मान्यतेची आवश्‍यकता नाही. 

२) सदर संस्थांना मागील ३ महिन्यात कोणताही निधी मुक्‍त करण्यात आलेला नाही. 

३) मागणी क्र. यू-३४३५-परिस्थितीकी व पर्यावरण, ०४, प्रदूषण व प्रतिबंध व नियंत्रण १०३, वायू व 
जल प्रदूषण प्रतिबंध, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२) पर्यावरण 
प्रतिबंध (०२) (१३) पर्यावरणविषयक जनजागृती शिक्षण व वातावरण बदल कृती योजना 
(38349302), ३१ सहाय्यक अनुदान या मुख्यळेखाशिर्षाखाली कोणतेही संक्षिप्त देयक प्रलंबित 
नाही. 


८. उपरोक्त शासन निर्णयामध्ये वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं. २०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक २ 
एप्रिल, २०१८ अन्वये ३१ सहाय्यक अनुदान या बाबी खालील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाले 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः इएनव्ही -२०१९/प्र.क्र.३६/तां.क.३ 


असून सदर परिपत्रकातील नमूद अटींची पूर्तता करण्यात आली आहे. मूळ शासन निर्णयातील मुद्या क्र.७ 
नंतर खालील अटींचा समावेश करण्यात आलेला आहे. 


९. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं २०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ -३, दिनांक २ एप्रिल २०१८ सोबत 
जोडलेल्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक १,२,३,५,६,७ या प्रकरणी लागू नाही तसेच सदर परिशिष्टातील 
अनुक्रमांक ४ बाबत नमूद करण्यात येते की, सदर योजना मान्यताप्राप्त असल्यामुळे व सदर खर्च ५ कोटीच्या 
आत असल्यामुळे नियोजन व वित्त विभागाच्या मान्यतेची आवश्‍यकता नाही. 

१०. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं.२०१८/ प्र.क्र.६९/ अर्थ-३, दिनांक 2 एप्रिल, २०१८ च्या 
परिपत्रकासोबत दिनांक २ एप्रिल, २०१८ रोजीच्या परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्ट अ.क्र.८ तपासणी 
सूचीमधील अनुक्रमांक १, २,४ मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या अटींची पूर्तता होत आहे. तसेच तपासणी 
सूचीमधील अनुक्रमांक ३ व अनुक्रमांक ५ ते १० या प्रकरणी लागू नाही. तसेच या परिपत्रकातील परिच्छेद “अ 
मधील अनुक्रमांक ६,७,८, ९ या बाबी लागू नाहीत 


११. सदर दोन्ही संस्थेकडून पर्यावरण विभागास कोणतेही येणे बाकी नाही. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०३१२१४४८०१५९०४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षंकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


gitally signed by Chandrakant Arun Vibhut 


Chandrakant\?*["—" 


400032, फॉन! hi 
2.5.4.20=8f5db4b58117f82ba510ccSeb279fa4eb 


Arun Vibhute xcs” 


(चंद्रकांत विभूते) 
शास्त्रज्ञ श्रेणी -२ तथा अवर सचिव 


) जिल्हाधिकारी, सांगली /रत्नागिरी 

) संबंधित aad Gee 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा, महाराष्ट्र ५८, मुंबई /नागपूर ) 
) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
) मा.मंत्री (पर्यावरण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) मा. राज्यमंत्री, पर्यावरण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) प्रधान सचिव, पर्यावरण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
) वित्त विभाग कार्यासन क्र.व्यय १६, अर्थसंकल्प ७, मंत्रालय, मुंबई.३२ 
नियोजन विभाग कार्यासन क्र.१४७२, मंत्रालय, मुंबई 

संबंधित जिल्हा प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ 
रोखशाखा, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

निवडनस्ती. 


११ 
१२ 
१३ 


Se क Ore आक 


पृष्ठ ७ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः इएनव्ही -२०१९/प्र.क्र.३६/तां.क.३ 


पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही -२०१९/प्र.क्र. ३६/तां.क.३, दिनांक ०८ मार्च, २०१९ चे सहपत्र. 


पर्यावरण विभाग पत्र क्र. इएनव्ही २०१८/प्र.क्र.८०/तां.क.३, दिनांक ०८/०३/२०१९ नुसार निवड प्राप्त 
“राष्ट्रीय युवा स्वयंरोजगार विकास संस्था”, कुवारबाव, जि. रत्नागिरी यांच्या ऑरगॅनिक सॅनिटरी नॅपकीन या 
संकल्पनेवरील प्रस्तावास सुकाणू समितीच्या निर्णयानूसार राबविण्याच्या कार्यक्रमाबाबतच्या अटी व शाती 
पुढीलप्रमाणे - 


१) 


१०) 


११) 


प्रस्तावित संकल्पना रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये राबविण्यात यावी. सदर कार्यक्रमाच्या 
अंमलबजावणीसाठी "राष्ट्रीय युवा स्वयंरोजगार विकास संस्था” यांना शासनाचा ७५% हिस्सा 
रु. १५,४८,७५०/- (रुपये पंधरा लक्ष अठ्ठेचाळीस हजार साती पन्नास फक्त) मंजूर करण्यात येत आहे. 
सदर कार्यक्रम राबविण्यासाठी संस्थेने आपला २५% हिस्सा म्हणजे रुपये ५,१६,२५०/- किमान खर्च 
करावयाचा आहे. त्यासाठी संस्थेनी एकूण रु. २०,६५,०००/- इतक्या खर्चाचा संपूर्ण तपशील बाब- 
निहाय तात्काळ सादर करण्यात यावा, त्यानंतरच काम हाती घेण्यात यावे. 

प्रस्तावित प्रकल्पासाठी संस्थेने आपला २५ % हिस्सा म्हणजे रुपये ५,१६,२५०/- एवढा हिस्सा 
संस्थेच्या नावे असलेल्या राष्ट्रीयकृत बँकेत जमा केल्यानंतरच शासनाचा ७५% हिस्सा 
रु. १५,४८,७५०/- संस्थेस वितरीत केला जाईल. 

प्रस्तावित प्रकल्पासाठी तज्ञ व्यक्तींच्या मार्गदर्शनाखाली घेण्यात येणाऱ्या प्राथमिक बैठकांचे इतिवृत्त 
पर्यावरण विभागास सादर करण्यात यावे. 

प्रकल्पातंर्गत वितरीत करण्यात येणारी सर्व माहिती, साहीत्य (पोस्टर्स, बॅनर्स इ.) मान्यतेसाठी प्रथम 
विभागास पाठविण्यात यावी. (सॉफ्ट व हार्ड कॉपी) विभागाच्या मान्यतेनंतर सदर साहीत्य वितरीत/ 
प्रदर्शित करता येईल. 

संस्थेने दिलेल्या कार्यक्रमानूसार सदर निधीचा खर्च होत असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र व प्रगती अहवाल 
दर महिन्याच्या १० तारखेपूर्वी पर्यावरण विभागास सादर करण्यात यावा. (सॉफ्ट कॉपी व हार्ड कॉपी) 
या कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने प्रत्येक झालेल्या कार्यक्रमाचा (जसे की, बैठक, मेळावे इ.) फोटो व 
व्हिडीओ चित्रण काढणे बंधनकारक असून त्यावर दिनांक व वेळ प्रदर्शित होईल याची दक्षता घ्यावी व 
सदर फोटो व व्हिडीओ प्रगति अहवालासोबत सादर करावा. 

संस्थेमार्फत देण्यात येणाऱ्या प्रशिक्षणामध्ये ऑरगॅनिक सॅनिटरी नॅपकीनची शास्त्रोक्त पध्दतीने 
विल्हेवाट लावण्याबाबतही संबंधितांना प्रशिक्षण देण्यात यावे. 

मान्य खर्चाच्या बाबींसाठी अन्य कोणत्याही स्त्रोतांमारफत निधी प्राप्त होत असल्यास सदर बाब 
पर्यावरण विभागाच्या निदर्शनास आणून विभागाची पूर्व परवानगीने सदर खर्च करणे बंधनकारक आहे. 
कार्यक्रम आयोजित करावयाचे बाब-निहाय तपशिल, खर्चाचा तपशिल पर्यावरण विभागाकडे सादर 
करावा. 

सदर योजनेच्या अंमलबजावणीत पर्यावरण विभागास काही त्रुटी आढळल्यास त्यानुरुप आवश्‍यक ती 
कारवाई, न्यायालयीन कारवाई करण्यास पर्यावरण विभाग मुक्‍त असेल. तसेच कोणत्याही पूर्व सुचना 
न देता संस्थेस मंजूर केलेली योजना रद्द करण्याचा अधिकार पर्यावरण विभागाकडे असेल. 

उपरोक्त कार्यक्रमाबाबत स्थानिक वृत्तपत्रात प्रसिध्दी देणे बंधनकारक असून सदर बाबतची पेपर 
कटींग विभागाकडे सादर करण्यात यावीत. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः START -२०१९/प्र.क्र.३६/तां.क.३ 


१२) योजनांच्या अंमलबजावणीच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विहीत प्रारुपानूसार सादर करणे 
आवरऱ्यक असून योजना पूर्ण झाल्यावर त्याच्या यशस्वीपणाबद्दळ अहवाल तसेच Completion 
Report व ऑओंडीट अहवाल देणे संस्थेस बंधनकारक राहील. 

१३) संस्थेमार्फत राबविण्यात येणार्‍या योजनेच्या अनुषंगाने भविष्यात काही न्यायालयीन वा अन्य बाबी 
उद्भवल्यास सदरबाबत संबंधित संस्था सर्वस्वी जबाबदार राहील. 

१४) संस्थेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या सदर योजनेकरिता शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानातून कोणतीही 
स्थावर मालमत्ता (उदा. जमिन, जागा, संगणक इ.) खरेदी केली जाणार नाही याची दक्षता घेण्यात 
यावी. 

१५) वरील नमूद बाबींसंदर्भात रु. १००/- कोर्ट फी स्टॅम्प पेपरवर अटी व शर्ती मंजूर असलेले हमीपत्र 
सादर करणे बंधनकाराक आहे. 


Digitally signed by Chandrakant Arun Vibhute 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
C h a al fa a nt ou=Environment Department, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=8f5db4b58117f82ba510ccSeb279fa4 


Arun Vibhute णल 
(चंद्रकांत विभूते) 
शास्त्रज्ञ श्रेणी -२ तथा अवर सचिव 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः इएनव्ही -२०१९/प्र.क्र.३६/तां.क.>३ 


पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही -२०१९/प्र.क्र. ३६/तां.क.३, दिनांक ०८ मार्च, २०१९ चे सहपत्र. 


पर्यावरण विभाग पत्र क्र. इएनव्ही २०१८/प्र.क्र.८०/तां.क.३, दिनांक ०८/०३/२०१९ नुसार निवड प्राप्त 
“पृथ्वीसंग्राम ग्रामविकास संस्था”, कडेपूर, जि. सांगली यांच्या “पिंपळ, वड, पळसाच्या पानांपासून पत्रावळी व 
द्रोण बनविणे” या संकल्पनेवरील प्रस्तावास सुकाणू समितीच्या निर्णयानूसार राबविण्याच्या कार्यक्रमाबाबतच्या 
अटी व शर्ती पुढीलप्रमाणे - 


१) 


१०) 


११) 


सदर कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी “पृथ्वीसंग्राम ग्रामविकास संस्था” यांना शासनाचा ७५% 
हिस्सा रु. १८,२२,५००/- (रुपये अठरा लक्ष बावीस हजार पाचशे रु. फक्त) मंजूर करण्यात येत आहे. 
सदर कार्यक्रम राबविण्यासाठी संस्थेने आपला २५ % हिस्सा म्हणजे रुपये ६,०७,५००/- किमान खर्च 
करावयाचा आहे. त्यासाठी संस्थेनी एकूण रु. २४,३०,०००/- इतक्या खर्चाचा संपूर्ण तपशील बाब- 
निहाय तात्काळ सादर करण्यात यावा, त्यानंतरच काम हाती घेण्यात यावे. 

प्रस्तावित प्रकल्पासाठी संस्थेने आपला २५ % हिस्सा म्हणजे रुपये ६,०७,५००/- एवढा हिस्सा 
संस्थेच्या नावे असलेल्या राष्ट्रीयकृत बँकेत जमा केल्यानंतरच शासनाचा ७५% हिस्सा 
रु. १८,२२,५००/- संस्थेस वितरीत केला जाईल. 

प्रस्तावित प्रकल्पासाठी तज्ञ व्यक्तींच्या मार्गदर्शनाखाली झाडांच्या पानांपासून हाताने द्रोण पत्रावळ 
निर्मितीबाबत बचत गटांना प्रशिक्षण देणे बंधनकारक राहील. याकरिता यंत्राचा/मशीनचा वापर होणार 
नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. 

प्रकल्पातंर्गत वितरीत करण्यात येणारी सर्व माहिती, साहीत्य (पोस्टर्स, बॅनर्स इ.) मान्यतेसाठी प्रथम 
विभागास पाठविण्यात यावी. (सॉफ्ट व हार्ड कॉपी) विभागाच्या मान्यतेनंतर सदर साहीत्य 
वितरीत/प्रदर्शित करता येईल. 

प्रस्तावित प्रकल्पासाठी पिंपळ, वड व पळसाच्या पानांचा वापर होणार असल्याने वनसंपदेवर परिणाम 
होणार नाही याची दक्षता घेऊन त्याप्रमाणात पिंपळ, वड व पळसाच्या वृक्षांची नव्याने लागवड 
करण्यात यावी. 

संस्थेने दिलेल्या कार्यक्रमानूसार सदर निधीचा खर्च होत असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र व प्रगती अहवाल 
दर महिन्याच्या १० तारखेपूर्वी पर्यावरण विभागास सादर करण्यात यावा. (सॉफ्ट कॉपी व हार्ड कॉपी) 
या कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने प्रत्येक झालेल्या कार्यक्रमाचा (जसे की, बैठक, मेळावे इ.) फोटो व 
व्हिडीयो चित्रण काढणे बंधनकारक असून त्यावर दिनांक व वेळ प्रदर्शित होईल याची दक्षता घ्यावी व 
सदर फोटो व व्हिडीयो प्रगति अहवालासोबत सादर करावा. 

मान्य खर्चाच्या बाबींसाठी अन्य कोणत्याही स््रोतांमार्फत निधी प्राप्त होत असल्यास सदर बाब 
पर्यावरण विभागाच्या निदर्शनास आणून विभागाची पूर्व परवानगीने सदर खर्च करणे बंधनकारक आहे. 
कार्यक्रम आयोजित करावयाचे बाब-निहाय तपशिल, खर्चाचा तपशिल पर्यावरण विभागाकडे सादर 
करावा. 

सदर योजनेच्या अंमलबजावणीत पर्यावरण विभागास काही त्रुटी आढळल्यास त्यानुरुप आवश्‍यक ती 
कारवाई, न्यायालयीन कारवाई करण्यास पर्यावरण विभाग मुक्‍त असेल. तसेच कोणत्याही पूर्व सूचना 
न देता संस्थेस मंजूर केलेली योजना रद्द करण्याचा अधिकार पर्यावरण विभागाकडे असेल. 

उपरोक्त कार्यक्रमाबाबत स्थानिक वृत्तपत्रात प्रसिध्दी देणे बंधनकारक असून सदर बाबतची पेपर 
कटींग विभागाकडे सादर करणे. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः इएनव्ही -२०१९/प्र.क्र.३६/तां.क.३ 


१२) योजनांच्या अंमलबजावणीच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विहीत प्रारुपानूसार सादर करणे 
MRAP असेल तसेच योजना पूर्ण झाल्यावर त्याच्या यडास्वीपणाबद्दल अहवाल तसेच Completion 
Report व ओंडीट अहवाल देणे आव्यक राहील. 

१३) संस्थेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या सदर योजनेकरिता शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानातून कोणतीही 
स्थावर मालमत्ता (उदा. जमिन, जागा, संगणक इ.) खरेदी केली जाणार नाही याची दक्षता घेण्यात 
यावी. 

४) वरील नमूद बाबींसंदर्भात रु. १००/- कोर्ट फी स्टॅम्प पेपरवर अटी व शर्ती मंजूर असलेले हमीपत्र 
सादर करणे बंधनकाराक आहे. 


Chandrakant Arun Vibhute 
Or hi 


Digitally 
10: 
\de=400032, st=Maharashtr. 


Chandrakant ==. 
Arun Vibhute र क पक” 


(चंद्रकांत विभूते ) 
शास्त्रज्ञ श्रेणी -२ तथा अवर सचिव 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


